अपर संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
दि.०१.०१.२०१९, दि.०१.०१.२०२०,दि.०१.०१.२०२१ 
व दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या 
प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.- औसुवआ-०१२२/प्र.क्र.०८/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा:- १) समक्रमांकाचे परिपत्रक दि.२०.०१.२०२२. 
२) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे पत्र क्रऔसुवआ/आस्थापना/२३७८/२ 
दि.१६.२.२०२२. 


परिपत्रक 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२०.०१.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये, अपर संचालक, गट-अ, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या दि.०१.०१.२०१९, दि.०१.०१.२०२०, 
दि.०१.०१.२०२१ व दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्यांचे प्रारूप प्रसिद्ध करण्यात आले 
होते. सदर प्रारूपावर संबंधित अधिकाऱ्यांची निवेदने/ आक्षेप असल्यास १५ दिवसांत शासनाच्या 
निदर्शनास आणण्याबाबत संचाळनाळयास कळविण्यात आले होते. संचालनालयाने त्यांच्या संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील दि.१६.०२.२०२२ च्या पत्रान्वये यानुषंगाने संबंधितांकडून कोणतेही आक्षेप/ त्रुटी प्राप्त न 
झाल्याचे कळविले आहे. 


२. अपर संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
दि.०१.०१.२०१९, दि.०१.०१.२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूच्या, या, सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.०६.२०२१ व त्यासंबंधीचे परिपत्रक दि.१३.०७.२०२१ मधील तरतूदीनुसार आणि मा.सर्वोच्च 
न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. 


3. सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२२०२२४११२५५४७११० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
ASHOK S MAN DE DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.02.24 11:28:22 +05'30" 


(अशोक मांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति- 

१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 

३. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
प्रतः- 

१) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) निवड नस्ती. 


दि.०१ जानेवारी 2098 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. औसुवआ-०१२२/प्र.क्र.०८/कामगार-१, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र) 


संवर्गाचे नाव:- अपर संचालक, गट-अ 
वेतनश्रेणी:- एस-२४: ७११००-२११९०० 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित | जन्मदिनांक प्रवर्ग पदोन्नतीचा । संवर्गात प्रत्यक्ष  ज्येष्ठतेचा सेवा शेरा 
क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील प्रवर्ग रूजू दिनांक | दिनांक निवृत्तीचा 
नियुक्तीचा दिनांक 
मार्ग 
a 2 3 1 ४ ५ & द 1 ७ ८ ९ 
a श्री.सु.प्ररराठोड | पदोन्नती | 99.09.9988 | वि.जा.(अ) खुला ३१.०५.२०१७ | ३१.०५.२०१७ | ३१.०१.२०२२ 
ASHOKS अया 
MANDE MND LASCUNDEParNENT 
(अशोक मांडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संवर्गाचे नाव:- अपर संचालक, गट-अ 
वेतनश्रेणी:- एस-२४: ७११००-२११९०० 


दि.०१ जानेवारी २०२० ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. औसुवआ-०१२२/प्र.क्र.०८/कामगार-१, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र) 


ज्येष्ठता | शासकीय संबंधित | जन्मदिनांक प्रवर्ग । पदोन्नतीचा | संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा सेवा शरा 
क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे । पदावरील yet । रूजू दिनांक दिनांक निवृत्तीचा 
नांव नियुक्तीचा दिनांक 
मार्ग 
| 9 | २ ३ 1 ४ षु & | ७ | ८ ९ 1१0 
१ MBAS | पदोन्नती | ११.०१.१९६४ | वि.जा.(ओ) खुळा । 39.04.2099 | 39.04.2099 | 39.09.2022 
2 श्री.र.वि.गिरी | पदोन्नती | 09.99.9989 | भ.ज. (बो खुला २५.०३.२०१९ | 24.03.2098 | ३०.११.२०१९ ।मा.सर्वोच्च 
न्यायालयातील 
विशेष अनुज्ञा 
याचिका (SLP) 
क्र.२८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन 
अपर संचालक पदी 
तात्पुरती पदोन्नती. 
दि.३०.११.२०१९ 
रोजी सेवानिवृत्त. 
ASHOK S oN oN = ASHOK GRANDE, 
MANDE Sa 
(अशोक मांडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


दि.०१ जानेवारी 2029 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. औसुवआ-०१२२/प्र.क्र.०८/कामगार-१, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र) 


संवर्गाचे नाव:- अपर संचालक, गट-अ 


वेतनश्रेणी:- एस-२४: ७११००-२११९०० 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित | जन्मदिनांक प्रवर्ग पदोन्नतीचा । संवर्गात प्रत्यक्ष  ज्येष्ठतेचा सेवा शेरा 
क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील प्रवर्ग रूजू दिनांक | दिनांक निवृत्तीचा 
नियुक्तीचा दिनांक 
मार्ग 
i अ | २ ३ 1 8 & & & | 68 ८ ९ 
१ श्री.सु.प्ररराठोड | पदोन्नती | ११.०१.१९६४ | वि.जा.(अ) खुला ३१.०५.२०१७ | ३१.०५.२०१७ | 39.09.2022 
ASHOK S ee 
MANDE पज paaueNT 
(अशोक मांडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संवर्गाचे नाव:- अपर संचालक, गट-अ 
वेतनश्रेणी:- एस-२४: ७११००-२११९०० 
दि.०१ जानेवारी २०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. औसुवआ-०१२२/प्र.क्र.०८/कामगार-१, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र) 


येष्ठ शासकीय संबंधित जन्मदिनांक | पदोन्नती संवर्गात प्रत्यक्ष येष्ठ ते प शिश 
क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील प्रवर्ग रूजू दिनांक दिनांक निवृत्तीचा 
नियुक्तीचा दिनांक 
मार्ग 
॥ ती. | २ ३ | छे 4 द & | 8 ८ ९ 
१ श्री.अ.धो.खोत पदौन्नती ०१.०६.१९६५ । खुला खुला २६.०७.२०२१ । २६.०७.२०२१ | ३१.०५.२०२३ | Aldred न्यायालयातील विशेष 
अनुज्ञा याचिका (SLP) 
क्र.२८३०६/ २०१७ वरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन दि.२६.9.२०२१ 
रोजी अपर संचालक पदी 
तात्पुरती पदोन्नती 
२ श्री.वि.मा.यादव  । पदोन्नती १७.०९.१९६३ | खुला खुला २६.०७.२०२१ । २६.०७.२०२१ | ३०.०९.२०२१ | मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष 
अनुज्ञा याचिका (SLP) 
क्र.२८३०६/ २०१७ वरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन दि.२६.७.२०२१ 
रोजी अपर संचालक पदी 
तात्पुरती पदोन्नती. 
दि.३०.९.२१ रोजी सेवानिवृत्त. 
३ श्री.स.अ.तिखे पदोन्नती २९.०५.१९६४ । अ.जा. खुला ०९.०८.२०२१ | ०९.०८.२०२१ | ३१.०५.२०२२ | मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष 
अनुज्ञा याचिका (SLP) 


क्र.२८३०६/ २०१७ वरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन दि.९.८.२०२१ 
रोजी अपर संचालक पदी 
तात्पुरती पदोन्नती 


gitally signed by ASHOK S MANDE 


Di 

AS HO ) K S MAN D E DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = Maharashtra, 
O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, Ol 
INDUSTRY ENERGY AND LAB 


U = 
0118 DEPARTMENT 
Date: 2022.02.24 11:29:13 +05'30" 


(अशोक मांडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


